महसूल विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या संगणकीकरणाच्या 
विविध प्रकल्पांच्या अंमळबजावणीकरीता स्थापन करण्यात 
आलेल्या एकात्मिक प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष (Unified Project 
Management Unit) साठीच्या मनुष्यबळाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.६३/ल-१. 
पहिला मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २४ जून, २०२२. 

संदर्भ :- १. शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र. ६३/ल-१, दिनांक १८.४.२०२२. 

२.जमाबंदी आयुक्‍त व संचाळक, भूमी अभिलेख, पुणे यांचे क्र.जआपु-११०४२/१/२०२१-₹७1- 

दिनांक ४.५.२०२२. 

प्रस्तावना :- 

महसूल विभाग हा राज्याच्या प्रशासनाचा कणा असून खुद्द महसूल विभाग, नोंदणी व मुद्रांक विभाग तसेच भूमी 
अभिलेख विभाग हे स्थावर मालमत्तांशी संबंधित कामकाज हाताळतात. नागरिकांना जास्तीत जास्त लोकाभिमुख सेवा 
देण्यासाठी या तिनही विभागात संगणकीकरणाचे विविध उपक्रम कार्यरत आहेत. त्याचबरोबर भूसंपादन शाखा तसेच 
मदत व पुनर्वसन विभागांतर्गत संगणकीकरणाच्या विविध प्रणाली विकसीत करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे या सर्व 
विभागातील संगणकीकरणाच्या कामकाजाचे परिचालन, व्यवहार्यता, राज्यव्यापी अंमलबजावणी तसेच समन्वयाच्या 
अनुषंगाने संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये एकात्मिक प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. सदर 
कक्ष कार्यान्वीत करण्यासाठी संदर्भाधिन शासन निर्णयात आवश्‍यक मनुष्यबळ निर्धारित करण्यात आले आहे. जमाबंदी 
आयुक्त व संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे यांनी संदर्भाधिन शासन निर्णयामध्ये नमूद मनुष्यबळामध्ये बदल करण्याची 
शिफारस केली आहे. त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन शुध्दीपत्रक :- 

विभागातील संगणकीकरणाच्या कामकाजाचे परिचालन, व्यवहार्यता, राज्यव्यापी अंमलबजावणी तसेच 
समन्वयाच्या अनुषंगाने एकात्मिक प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. सदर कक्ष कार्यान्वीत 
करण्यासाठी संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासन निर्णयात परि. क्र. ५.१ येथे आवश्‍यक प्रशासकीय मनुष्यबळ निर्धारित 
करण्यात आले आहे. जमाबंदी आयुक्‍त व संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे यांचे प्रस्तावानुसार सदर शासन निर्णयामधील 
नमूद मनुष्यबळामध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | यापुर्वी प्रस्तावित प पदांची । नव्याने प्रस्तावित प पदांची 
संख्या संख्या 
१ अपर जिल्हाधिकारी १ अपर जिल्हाधिकारी १ 
२ उप जिल्हाधिकारी १ उप जिल्हाधिकारी १ 
3 तहसिलदार १ जिल्हा अधिक्षक, भूमी अभिलेख १ 
४ नोंदणी व मुद्रांक विभागातील | १ नोंदणी व मुद्रांक विभागातील सह दुय्यम | १ 
अधिकारी निबंधक वर्ग-२. 
4 भूमी अभिलेख विभागातील | १ उप अधिक्षक, भूमी ण १ 
अधिकारी 
६ |लेखाधिकारी 171१ poem 
अव्वल कारकुन/वरिष्ठ लिपीक | 2 अव्वल कारकुन/वरिष्ठ लिपीक/शिरस्तेदार. 
कनिष्ठ लिपीक/महसूल | 2 कनिष्ठ लिपीक/महसूल सहाय्यक/सव्हेअर. 
सहाय्यक 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.६३/ल-१ 


३. याव्यतिरिक्त दिनांक १८.४.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयामधील इतर तरतुदींमध्ये कोणताही बदल नाही. 
छ. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०६२४१२१९३१४११९ असा आहे. सदर शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. BHAGWAN 
MARUTI SAWANT = 
(भगवान सावंत) 
अवर सचिव 


प्रति, 
१. मा. मंत्री (महसूल)/ मा.राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
२. मा.अपर मुख्य सचिव (महसूल, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी) महसूल व वन विभाग. 
३. प्रधान सचिव (मदत व पुनर्वसन) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
. विभागीय आयुक्त, पुणे. 
१०. सर्व जिल्हाधिकारी. 
११. सह सचिव (म-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. सह सचिव (भूसंपादन) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. सह सचिव (ल-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. उप सचिव (मदत व पुनर्वसन) महसूल व वन विभाग. 
१५. सह जिल्हा निबंधक व मुद्रांक जिल्हाधिकारी. 
१६. नोंदणी उपमहानिरीक्षक (माहिती व तंत्रज्ञान). 
१७. विभागीय नोंदणी उपमहानिरीक्षक. 
१८. सर्व उपसंचालक, भूमी अभिलेख. 
१९. सर्व जिल्हा अधिक्षक, भूमी अभिलेख. 
२०. राष्ट्रीय सुचना विज्ञान /CDAC अधिकारी. 
२१. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, मुंबई. 
२२. जिल्हा सुचना विज्ञान अधिकारी. 
२३. अपर जिल्हाधिकारी, एकात्मिक प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष. 
२४. राज्य समन्वयक, ई-फेरफार प्रकल्प. 
२५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
२६. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा) मुंबई. 
२७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
२८. निवासी लेखा परिक्षण अधिकारी, मुंबई 
२९. निवड नस्ती (ल-१). 


es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


